मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ 
(मंत्री दर्जा) यांच्या वैयक्तिक आस्थापनेवरील 
१५ सावधी पदे पुनरुज्जीवित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र.रानिमं-२०१९/प्र.क्र.9४/का.१४२६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ३१/८/२०१९ 


संदर्भ :- १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्र.रानिमं-२०००/प्र.क्र.६७/का.१४१२, 

दिनांक १७ ऑक्टोबर, २००६. 

२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्र.रानिमं-२०१३/प्र.क्र.२०४/का.१४२६, 
दिनांक २६ जुले, २०१३. 

३) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्र.रानिमं-२०१३/प्र.क्र.१८२/का.१४२६, 
दिनांक १० डिसेंबर, २०१४. 

४) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.६९/का.१४२६, 
दिनांक १७ जून, २०१९. 

५) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एमआयएन १२१४/प्र.क्र.२८८/२१, 
दिनांक १४/११/२०१४. 


प्रस्तावना : 
मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ al दर्जा यांच्या वैयक्‍तीक 


आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील १५ सावधी पदे संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन 


निर्णयान्वये निर्माण करण्यात आलेली आहेत. संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये 


तत्कालीन मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ (मंत्री दर्जा) यांची नियुक्‍ती झाल्यामुळे 


दिनांक २०/६/२०१३ पासून सदर १५ सावधी पदे पुनर्जिवीत करण्यात आली होती. तत्कालीन 


मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ (मंत्री दर्जा) यांचा काळावधी संदर्भाधीन क्रमांक ३ 


येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक १०/१२/२०१४ रोजी संपुष्टात आल्यामुळे, या १५ सावधी 


पदांची आस्थापना तद्नंतर कार्यरत नव्हती. आता, संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील शासन 


निर्णयान्वये मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ (मंत्री दर्जा) या पदावर मा. श्री. राजेश 


क्षीरसागर यांची दिनांक १७/६/२०१९ पासून नियुक्‍ती करण्यात आली असल्यामुळे त्यांच्या 


वैयक्तिक आस्थापनेवरील १५ सावधी पदे पुनजिवित करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 


होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रानिमं-२०१९/प्र.क्र.9७४/का.१४२६ 


शासन निर्णय : 


नियोजन विभागाच्या उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मा. 


कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ (मंत्री दर्जा) यांच्या वैयक्‍तीक आस्थापनेवर खालील 


तक्त्यात नमूद केलेल्या १५ सावधी पदांच्या आस्थापनेला मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदरहू 


१५ सावधी पदे दिनांक १७/६/२०१९ (AAS) पासून मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन 


मंडळ यांच्या कार्यकालापर्यंत पुनरुज्जीवित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी (सातव्या वेतन । मंजूर पदे 
आयोगानुसार) 

चिंदर खाजगी सचिव (अवर सचिव दर्जा | एस-२३ (६७७००-२०८७००) | 

2 | स्वीय सहायक एस-१५ (896 00-932300) 3 
एस-१४ (३८६००-१२२८००) 

३ | Bye एस-१५ (४१८००-१३२३००) २ 
(उच्चश्रेणी/निम्नश्रेणी) एस-१४ (३८६००-१२२८००) 

४ | लिपिक-टंकलेखक एस-६ (१९९००-६३२००) २ 

५ । वाहन चालक एस-६ (१९९००-६३२००) i 

६ | चोपदार एस-६ (१९९००-६३२००) |. १. | 

४] शिपाई / संदेश वाहक एस-१ (१५०००-४७६००) षु 

एकूण १५ 


२. मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ 'मंत्री दर्जा) यांच्या वैयक्तिक 


आस्थापनेवरील उपरोक्त १५ सावधी पदांवर प्रतिनियुक्‍तीसाठी कोणताही “प्रतिनियुक्ती भत्ता” 


अनुज्ञेय असणार नाही. या १५ सावधी पदांवर नियुक्‍ती करताना संदर्भ क्र. ५ येथे नमूद सामान्य 


प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एमआयएन १२१४/प्र.क्र.२८८/२१, दिनांक १४/११/२०१४ 


मधील तसेच त्यामध्ये वेळोवेळी होणाऱ्या सुधारणांनुसार कार्यपद्धती लागू राहील. या १५ सावधी 


पदांपैकी (i) एक स्वीय सहायक, (ii) एक वाहनचालक व (ii) एक शिपाई या पदांवर उपरोक्त 


शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-क” मधील अटी व शार्तीच्या अधीन “बाहेरील उमेदवार” 


यांची मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ (मंत्री दर्जा) यांच्या शिफारशीनुसार नियुक्‍ती 


करता येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रानिमं-२०१९/प्र.क्र.9७४/का.१४२६ 


३. मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ a दर्जा) यांच्या वैयक्तिक 


आस्थापनेवरील उपरोक्त १५ सावधी पदांवरील खर्च हा “मागणी क्र.ओ-७, ३४५१ सचिवालय 


आर्थिक सेवा, १०१ नियोजन आयोग-नियोजन मंडळ (०१) नियोजन आयोग मंडळ (०१) (०१), 


राज्य नियोजन मंडळ (३४५१०२०६) (योजनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येऊन 


तो त्या-त्या वर्षीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ (al दर्जा) यांच्या वैयक्तिक 


आस्थापनेवरील १५ सावधी पदे पुनरूज्जीवित करण्याबाबतचा हा शासन निर्णय “नवीन 


पदनिर्मिती / व्यपगत झालेली पदे पुनरुज्जीवीत करणे व सुधारीत आकृतीबंध याबाबतच्या 


मंत्रालयीन विभागांच्या प्रस्तावांबाबत उच्चस्तरीय सचिव समिती” या समितीच्या दिनांक ८ 


जुले, २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहेत. 


कि महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन 


निर्णय उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०८३११०५७५६५०१६ 


असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Maya Roop Vasudeo 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Planning Department, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4,20=6feaef8191 e4a5cf83f3409176214cl bbb386df214f40eb3db528e6ea18a3 

छा, 

serialNumber=60b30444f3b7ad81b2f32912506b69de2a01b84759943289¢5b297 
a S ५] e (0 55९4712040, cn=Maya Roop Vasudeo 

Date: 2019.08.31 11:07:27 +05'30' 

(मा. रु. वासुदेव) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
> 


) मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
) मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
) मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
४) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सर्वी, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, 
मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रानिमं-२०१९/प्र.क्र.9७४/का.१४२६ 


९) मा. श्री. राजेश क्षीरसागर, कार्यकारी अध्यक्ष (मंत्री दर्जा), राज्य नियोजन मंडळ, 
मुंबई. 

१०)मा. अध्यक्ष, विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर. 

११) मा. अध्यक्ष, मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद. 

१२) मा. अध्यक्ष, उर्वरीत महाराष्ट्र विकास मंडळ, मुंबई. 

१३)मा. संसद सदस्य (सवी. 

१४ मा. विधानपरिषद सदस्य (सवी. 

१५)मा. विधानसभा सदस्य (सवी. 

१६) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१७) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन विभाग (सवी, मंत्रालय, मुंबई. 

१८)सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 


१९) प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

20) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

२१)विभागीय आयुक्‍त (सवी. 

22) जिल्हाधिकारी (सवी. 

२३) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२४)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२५) नियोजन विभागातील सह सचिव/उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (सवी, 
मंत्रालय, मुंबई. 

२६) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, व्यय-८ / आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई. 

२७) कक्ष अधिकारी (कार्यासन-१४२१, १४२२, १४२३, १४२७), नियोजन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

२८)निवडनस्ती. 


कय 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


